सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहाय्यक 
अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०१० ते दिनांक ३१.१२.२०१२ या 
कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०१३ रोजी प्रसिध्द 
केलेल्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मध्ये सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र. १५/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९.०८.२०२१ 


वाचा :- शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.- ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र. १५/आस्था-१, 
दि. २२.०७.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ मधील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०१० ते दिनांक ३१.१२.२०१२ या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०१३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
संदर्भाधीन दिनांक २२.०७.२०२१ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१५/ प्र.क्र.१७१/१६-अ, दिनांक ०५.०७.२०२१ 
अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट “अ” व गट “ब” मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण विहित करण्यात आलेले 
आहे. यास्तव, ज्या दिव्यांग अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यात आली नाही, start दिव्यांग 
अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यासाठी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक कार्यालयाकडून शासनास प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. त्यास अनुसरुन सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-१ संवर्गाच्या संदर्भाधीन दिनांक २२.०७.२०२१ च्या परिपत्राकान्वये प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमधील अनुक्रमांक ६८ वरील श्री.कोकणे संजयकुमार शशिकांत, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ यांच्या 
नावासमोर त्यांच्या दिव्यांग (बहुविकलांग) प्रवर्गाची नोंद घेण्यात येत असून त्याबाबतचे परिशिष्ट-अ यासोबत 
जोडण्यात आलेले आहे. 


३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८१०११५६४७२४१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Satish Kashinath sca 


100032, st=Mah 


alCods arashtra, 
अ bd 45dd711c0d1e07174dcf0c8670425f953a991 
सोबत परिशिष्ट T —O1. 962687c4be78F5251636a62, 
serialNumber=447c8b1 1201db56e60bd92a6c6fb60347e6c 
H a p e 16ec635920cc8ec2fa918e790339, cn=Satish Kashinath 
Hadpe 
Date: 2021.08.10 12:06:37 +05'30" 
(सतिठा का. SST) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
Wa: 
“s 


१. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 
२. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र. १५/आस्था-१ 


३. अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. संबंधीत सर्व सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) 

६. आस्थापना-३ / सेवा-१/ सेवा-२ कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.१५/आस्था-१,दिनांक ०९/०८/२०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नांव :- सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी :- S-20 : Rs. 56100-177500. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.१५/आस्था-१,दिनांक २२/०७/२०२१ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सहाय्यक अभियंता श्रेणी -१ (स्थापत्य) यांची दिनांक 09.09.2090 ते दिनांक 39.92.2092 या 
कालावधीच्या दिनांक ०१.०१.२०१३ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणा . 


नियम ३ (२) (ब) शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) नुसार | ज्येष्ठतेचा दिनांक | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शरा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील (दिनांक-महिना- संवर्गात प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 
i नियुक्तीचा मार्ग दिनांक (दिनांक-महिना- 
वर्ष) 
२ ३ a काळा 


श्री. कोकणे सरळसेवा २४/०६/१९६९ | खुला (दिव्यांग) | ०१/०९/२०१० ०१/०९/२०१० ३०/०६/२०२७ (सिव्हील) |श्री.कोकणे यांची सरळसेवेने सहाय्यक 
संजयकुमार शशिकांत (अल्पदृष्टी) अभियंता श्रेणी-१ पदावर खुला (दिव्यांग) 
(कर्णबधीर) artially Sighted) (अल्पदृष्टी) प्रवर्गातुन 

(बहुविकलांग) नियुक्त झाली आहे.तसेच मुख्य अभियंता, 
सा.बां.प्रा.वि. नाशिक यांनी दि.२८.०७.२०२१ 
च्या पत्रान्वये उपलब्ध करुन दिलेले 
कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.कोकणे यांनी ते 
कर्णबधीर असल्याबाबत दि.२२.११.२००१ 
रोजीच्या प्रमाणपत्राची प्रत सादर केल्याचे 
दिसून येते. यास्तव, श्री.कोकणे यांच्या 
नावापुढे स्तंभ क्र.५ मध्ये खुला (दिव्यांग) 
(अल्पदृष्टी) (कर्णबधीर) (बहुविकलांग) अशी 
नोंद घेण्यात येत आहे. 


